प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण 
योजनेंतर्गत वितरीत केल्या जाणाऱ्या 
अनुदानाचे आहरण व संवितरण 
करण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी आणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२४२३/(९३/२३)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- 


१) झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२४२३/(९३/२३)/अर्थसंकल्प, 
दि.२८ ऑगस्ट, २०२३. 
२) शिक्षण संचालक (प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा प्रस्ताव क्र.प्राशिसं/ 
पीएमपोषण/२०२३-२४/०५२६३, दि.०२ ऑगस्ट, २०२४. 
शासन परिपत्रक:- 
वित्त विभागाने या विभागाकरिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या निधीचे वाटप 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांना दरमहा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील 
नियम १५ (३) अन्वये विभागातील विविध योजनांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक 
अधिकारी यांना शासन परिपत्रक दि.२८ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये घोषित करण्यात आले आहे. 
२. प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पीएम-पोषण) योजनेसाठी राज्य समन्वय अधिकारी हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी असून त्यांचे लगतचे नियंत्रक/सक्षम प्राधिकारी म्हणून 
शिक्षण संचालक (प्राथ.) असल्याने कोषागाराच्या प्राधिकार पत्रावर / कार्यालयीन आदेशावर / 
देयकावर शिक्षण संचालक (प्राथ) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०२१८१६२२०१२१ असा आहे. सदर 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GOVIND BALU KAMBLE. ©: 


(गोविंद कांबळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२४२३/(९३/२३)/अर्थसंकल्प 


मा. 


— 


) सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


— 


न्न 


— 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 
) मा. राज्यमंत्री (झालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 
१२) प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
93) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
१४) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ 2, मुंबई / नागपूर 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


न्न 


्न्न 


— 


— 


Rie) 
[४] 


११ 


१७) स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२१) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
२२) सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / 
प्रशासन / समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२४) अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२६) सर्व क्रीडा उपसंचाळक 
२७) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 
२८) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
२९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
) 
) 
) 
) 
) 


30) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

३१) सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

32) वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-९ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

३३) सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३४) निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


